हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव, हिंगोली, वसमत, पूर्णा, 
कळमनुरी व औंढा तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 


राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०८ मार्च, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-२००१-२१/४७४३, दि. २६/१०/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये हिंगोली 
जिल्ह्यातील सेनगांव, हिंगोली, वसमत, पूर्णा, कळमनुरी व औंढा तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्ते 


सदर रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ तसेच रस्त्याचा एकुण होणारा वापर विचारात घेता सदर रस्ते 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन हिंगोली 
जिल्ह्यातील सेनगांव, हिंगोली, वसमत, पूर्णा, कळमनुरी व औंढा तालुक्‍यातील खालील रस्ते राज्यमार्ग म्हणून 
समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावया | नंतरचा क्रमांक/ 
क्रमांक लांबी ची एकूण नामाभिधान 
लांबी 
ण हिंगोली-खंबाळा-इडोळी प्रमुख जिल्हा । ०/०० ते २६/०० २६.०० | राज्यमार्ग-४२४ 
नांदुरी जवळा पळशी रस्ता. । मार्ग-२९ २६.०० कि.मी. कि.मी. 
२. । राज्यमार्ग -२४८ हत्ता- । प्रमुखजिल्हा | ८/०० ते २९/५०० | ५६.५०० | राज्यमार्ग-४२५ 
गणेशपूर- वडहिवरा खिल्लार मार्ग-२१ २१.५०० कि.मी कि.मी. 
आडोळ करंजळा भोसी 
लोहगांव सावळी - । SENET | ९०० ते 34/00 
अंजनवाडा ते राज्यमार्ग - AIFI-22 Siecle 
२४९ पर्यंत रस्ता. 
३. | राममा ७५२ (आय) ते वाई | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते ३६/३०० | ३६.३०० | राज्यमार्ग-४२६ 
बोल्डा- रामा-२५६ पोतरा मार्ग-०६ ३६.३०० कि.मी कि.मी. 


आखाडा बाळापूर रस्ता 
राममा-१६१ पर्यंत रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५/नियोजन-२ 


४. | राममा-६१ पासून -वसमत- | प्रमुख जिल्हा | ०/०० ते २६/०० २६.०० | राज्यमार्ग-४२७ 
दगडगांव-नहाद ते मार्ग-१६ २६.०० कि.मी कि.मी. 
जवळाबाजार राज्यमार्ग २४९ 
ला मिळणारा रस्ता. 
५. | राममा-७५२ (आय) शिरड | प्रमुखजिल्हा | ०/०० ते ३२/०० ३२.०० | राज्यमार्ग-४२८ 
शहापूर-हयातनगर- ते पुर्णा मार्ग-०५ ३२.०० कि.मी कि.मी. 
राज्यमार्ग-२४९ रस्ता. 
एकूण १७६.८०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील हिंगोली जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या 


एकूण लांबीत १७६.८०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१५८५.६००-- १७६.८००) म्हणजेच १७६२.४०० कि.मी. 
इतकी व प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी ( ६९७.८००- 
१७६.८००) म्हणजेच ५२१.०० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९११३५१९८८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN ४५५५५५७७७० 


25.4.20=3021bf95Sfefd7 1 ffad5dd7c97769147f19aca6383a1 2fed6cft4849d78e 
2248, pseudonym=44879507A5SBADCE1 C62B2D52FC25354CEO8SDFF, 


KACHARE aca ar 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 


(0, ८४ 


“2 (२ 


१०) 


विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,नांदेड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


